कौटुंबिक न्यायालय,भंडारा या 
कार्यालयासाठी रु.५०००/- स्थायीअग्रीमाची 
रक्‍कम मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५७/का.९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १९ मे, २०२१ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.मआख २०११/प्र.क्र.१९/२०११/विनियम, दि.८.५.२०१४. 
२. मा.उच्च न्यायालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.९०.8(// A-§ 208/98 82/42 3/ 90222, दि.८.४.२०२१. 
प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी कौटुंबिक न्यायालय, 
भंडारा या कार्यालयासाठी रु.५०००/-स्थायी अग्रीमाची रक्‍कम मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला होता. त्यानुसार उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील वित्त विभागाच्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार कोटुंबिक न्यायालय, भंडारा या कार्यालयासाठी रु.५०००/- स्थायी 
अग्नीमाची रक्‍कम मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 
कौटुंबिक न्यायालय, भंडारा या न्यायालयासाठी रु.५०००/- स्थायी अग्रीमाची रक्‍कम मंजूर 

करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि.८.५.२०१४ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम,१९६५च्या नियम ५६ मधील तरतूदी व महाराष्ट्र कोषागार नियम-१९६८, 
खंड-एक, नियम २८१ व नियम ५३२ मधील सुधारीत तरतूदीनुसार प्रशासकीय विभागांना 
महालेखापालांच्या सल्ल्याशिवाय खुद्द विभागासाठी व विभाग प्रमुखांच्या कार्यालयासाठी 
रु.५०००/-पर्यंतची स्थायी अग्रिमाची रक्‍कम मंजूर करण्याच्या असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२०१२०३११७७१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
HODAWADEKAR 
ANAND BHARAT © : con 
(आनंद भारत होडावडेकर) 


उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 


प्रति: 


१. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल- एक व दोन (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१७/का.९ 


३. प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, भंडारा . 
४. न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, भंडारा. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा. 

६. विधि व न्याय विभाग कार्या. २३/२४/२५ 

७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


